पाठयनिर्देशिका या पदाच्या 
नामाधिकरणाबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदना-२०२३/प्र.क्र. ३७३/सेवा ५ 
गो. ते. रुग्णालय, संकुल इमारत 
१० वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ०५ जून,२०२३ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिसूचना क्र. सेप्रनि २०१९ /श्युश्रषा /प्र.क्र.१४० /सेवा-५, 
दि.२७.०२.२०२१ 
२) उपसंचालक आरोग्य सेवा (शुश्रुषा), मुंबई यांचे पत्र HUA YAW कक्ष -९/ टे-४/एकच 
पदनाम/ पाठयनिर्देशिका/१८९८/२३, दि.२५.०४.२०२३ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. डीएचसी ३०१०/प्रक्र. १८८/आरोग्य-३, 
दि.०२.०२.२०११ 
शासन परिपत्रक - 
आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ विविध शौक्षणिक आरोग्य संस्था (परिचर्या विद्यालय) 
यांच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयामध्ये सिस्टर टयुटर (पाठयनिर्देशिका)/ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर 
(चिकित्सालयीन निर्देशिक)/ शुश्रुषा अधिकारी (नर्सिंग ऑफिसर) /प्राचार्य ह्या असे नामभिदान झाळेळे आहे 
ही सर्व पदे पाठ्यनिर्देशाकांची असल्याने दि.२७.०२.२०२१ रोजीच्या सुधारित सेवाप्रवेश नियमानुसार फक्त 
पाठ्यनिर्देशिका/पाठ्यनिर्देशिक असे एकच नामाभिधान ठेवण्यात आले आहे. 


तसेच, सन २०२१ पर्यंत सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना सिस्टर टयुटर (पाठयनिर्देशिका)/ 
क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर (चिकित्साळयीन निर्देशिका) / शुश्रुषा अधिकारी (नर्सिग ऑफिसर) अशी प्रसिध्द 
करण्यात येत होती. परंतु दि.२७.०२.२०२१ पासून सुधारित सेवाप्रवेश नियमात wad 
पाठ्यनिर्देशिका/पाठ्यनिर्देशिक हेच पदनाम असल्याने सन २०२१ पासून या पदांची सेवाज्येष्ठता ही 
पाठ्यनिर्देशिका/पाठ्यनिर्देशिक हे या एकाच पदानामाने प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


सद्यस्थितीत आरोग्य शौक्षणिक संस्थामध्ये कार्यरत असलेल्या अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांपैकी 
सेवाज्येष्ठतेनुसार सिस्टर टयुटर (पाठयनिर्देशिका)/ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर (चिकित्सालयीन निर्देशिका) 
यांचेपैकी ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यास शुश्रुषा अधिकारी (नर्सिंग ऑफिसर!/प्राचार्य पदाचा कार्यभार करण्यात येतो. 


विविध आरोग्य संस्थांच्या पदनिर्मितीमध्ये पाठ्यनिर्देशिकांच्या पदनामांचा उल्लेख शुश्रूषा 
अधिकारी/ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर/प्राचार्य असा होत असल्याने काही ठिकाणी पदनामाध्ये संभ्रम निर्माण 
होत असल्याने उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर करून घेण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. सिस्टर 


शासन निर्णय क्रमांकः पदना२०२२/प्र.क्र.3७३/सेवा ५ 


टयुटर (पाठयनिर्देशिका)/ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर (चिकित्सालयीन निर्देशिका)/ शुश्रुषा अधिकारी (नर्सिंग 
ऑफिसर) ह्या पदांचे असलेले नामभिदान दि.२७.०२.२०२१ रोजीच्या सुधारित सेवाप्रवेश नियमानुसार 
पाठ्यनिर्देशिका/पाठ्यनिर्देशिक असे अधिसुचित करण्यात आळे आहे. ही बाब संबंधीत व कार्यालय 
प्रमुखांच्या PSSA आणण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१२००५४९५१७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नावांने. 


Digitally signed by ARCHANA VILAS 
WALZADE 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF 

A R C H A N A MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757 


656e5d24847898197ddd6b0366a91 
77£097ed0887a, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

serialNumber=B4E19876AB3EEC36E3 
WA |7 A D F A3B988441648AB87470CDFE66B14C 

FBE7AC9BD770485C1, cn=ARCHANA 

VILAS WALZADE 

Date: 2023.06.05 12:27:50 +05'30' 


(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 


२. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 
3. सहसंचालक , आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) ,मुंबई. 


र्‌. 


qo, 
११, 
१२. 


, उपसंचालक आरोग्य सेवा, प्रभारी मंडळे, महाराष्ट्र राज्य (सवी. 

. सहाय्यक संचालक , (लेखा व लेखा परीक्षा), आरोग्य सेवा पुणे. 

, जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

. जिल्हा हाल्य चिकित्सक (सवी. 

. सर्व परिचर्या प्रशिक्षण संस्था/विद्यालये/महाविद्याळये आरोग्य सेवा 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ , नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

निवडनस्ती (सेवा-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


